भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.३०८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ मधील कलम 22 (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण केलेल्या खाळील नमूद भारतीय पोलीस 
सेवेतील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांची नावे पदस्थापना 


09 श्री. समिर अस्लम होख | सहाय्यक पोलीस अधीक्षक व उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, सातारा शहर, उप विभाग, सातारा 

०२ jal. सौरभ कुमार | सहाय्यक पोलीस अधीक्षक व उप विभागीय पोलीस 
अग्रवाल अधिकारी, चोपडा उप विभाग, जळगांव 

०३ श्री. निलभ रोहन सहाय्यक पोलीस अधीक्षक व उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, इचलकरंजी उप विभाग, कोल्हापूर 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी यांनी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधीत अधिकारी यांनी त्यांच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल 
शासनास सादर करावर. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१९१८०९५५६९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


4 Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
a | a S e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a 


Gaikwad न्य geet pleat 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- महासंचालक व पोळीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.३०८/पोल-१ 


. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. पोलीस अधीक्षक, सातारा, जळगांव, कोल्हापूर आणि यवतमाळ 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / 2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
९. 


संबधीत अधिकारी 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, जळगांव, कोल्हापूर आणि यवतमाळ 
१२.सहाय्यक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


